उद्योग, ऊर्जा, कामागार व खनिकर्म विभागांतर्गत खनिकर्म 
उपविभागासाठी स्वतंत्र सचिव तसेच सचिव कार्यालयासाठी 
पदे निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयएलई २०२३/प्र.क्र.१०५/प्रशासन ३ 
पहिला मजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.शाकानि २०२३/ 
प्र.क्र. १५/१८ (र. व का.), दिनांक २३ ऑगस्ट,२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९/०७/२०१७ अन्वये गठित उच्चस्तरीय 
सचिव समितीचे दिनांक ०७/०६/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे (४/२०२३) इतिवृत्त. 

प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत समाविष्ट खनिकर्म उद्योगांमध्ये 
होणारी वाढ, प्रक्रीया उद्योग, खनिज पट्ट्याचे वाटप, शासनाचे नवीन खनिकर्म धोरण जाहिर करणे व अन्य 
उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र खनिकर्म उपविभाग स्थापन करणे, विभागाच्या नावात 
“खनिकर्म” शब्दाची भर घालून विभागाचे नाव “उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग” करणे तसेच 
नवीन उपविभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि सचिव कार्यालयासाठी आवश्‍यक कर्मचाऱ्यांची ७ पदे नव्याने 
निर्माण करावयाच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७/०३/२०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०१९ मधील 
दुसर्‍या अनुसूचीतील अनुक्रमांक १९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने “उद्योग ळर्णजाव 
कायगार” (४7०७७७७ Energy and Labour”) विभागाचे नामकरण “उद्योग Gul काग्गार व 
खनिकर्म विभाग” (“Industries, Energy, Labour and Mining Department’) असे करण्याबाबतची 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २३/०८/२०२३ रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्याअनुषंगाने 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार नवीन उपविभागासाठी पदनिर्मिती संदर्भात आदेश निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७/०३/२०२३ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या उद्योग -९, उद्योग -९ अ आणि उद्योग९ब ही 


कार्यासने व या तीन कार्यासनांचे पर्यवेक्षीय अधिकारी असळेळे सहसचिव / उपसचिव हे पद उद्योग 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२३/प्र.क्र.१०५/प्रशासन ३ 


उपविभागातून वेगळे करुन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत स्वतंत्र “खनिकर्म उपविभाग (Mining 


Department)” स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित (MPCL) 


हा उपक्रम खनिकर्म उपविभागाच्या पर्यवेक्षकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०९/०७/२०१७ अन्वये गठित उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 


दिनांक ०७/०६/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत (४/२०२३) दिलेल्या मान्यतेनुसार उद्योग, ऊर्जा, कामगार 


व खनिकर्म विभागांतर्गत नवीन खनिकर्म या उपविभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि सचिव कार्यालयासाठी 


आवश्यक कर्मचाऱ्यांची मिळून खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्यानुसार ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यास वया 


पदांसाठी अंदाजित वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


खनिकर्म उपविभागाचे सचिव यांचे कार्यालय 


अ. | अधिकारी/कर्मचारी पदनाम आवश्‍यक | कार्यालय /| वेतनाचा अंदाजित 
क्र. संख्या कार्यासन आवश्यक वार्षिक 
खर्च (रक्‍कम रुपये) 

[ae २ 3 3 4 

i सचिव (भाप्रसे) / प्रधान सचिव (भाप्रसे) ba q | प्रशासकीय 39,96,308/- 
(वेतनश्रेणी : संवर्ग पद ) विभाग प्रमुख 

२ | उच्च श्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी ) ae q सचिवांचे ९,०१,६७६/- 
(वेतनश्रेणी: एस:१५: ४१८००-१३२३००) कार्यालय 

३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) Gal q सचिवांचे ८,३२,६४८/- 
(वेतनश्रेणी: एस: १४ : ३८६००-१२२८००) कार्यालय 

४ ।लिपिक-टंकलेखक ia q सचिवांचे ४,०७,७७५/- 
(वेतनश्रेणी: एस : ६ : १९९००-६३२००) कार्यालय 

५ | वाहनचालक ia q सचिवांसाठी ४,०७,७७५/- 
(वेतनश्रेणी: एस : ६ : १९९००-६३२००) 

६ | शिपाई ०२ । सचिवांचे ६,१४,७३६/- 
(वेतनश्रेणी: एस : १ : १५०००-४७६००) कार्यालय 

एकूण ०७ ६२,८०,९१४/- 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८६/आपुक, दिनांक ०६/०४/२०२३ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२३/प्र.क्र.१०५/प्रशासन ३ 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९०६१३०५०३८४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
DR. SHRIKANT des eared ei विजा Tn 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999bdf 
LAX M A N RAO 0814c6bb78364d50a, postalCode=400032, st=Maharasht 

erialNumber=C10A 1 E6C8FBE08C1 180978BD3ED8A151ED05202 

1D522B09B9960341C2F080906D, ‘DR. SHRIKANT LAXMANRAO- 


PULKUNDWAR . ४४५७४७७. 
(डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

४. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा यांचे सचिव , विधान भवन, मुंबई 

५. मा. सभापती, महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 

६. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबईच 

१०. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

११. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) /सचिव (र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, (उद्योग / कामगार व प्रशासन /ऊर्जा/ खनिकर्म ), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालये 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७. सर्व जिल्हाधिकारी 

१८.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती (प्रशा 3). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


